मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, गट-ब (तांत्रिक) 
या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 


rN 


§ una 
Jaz id 
प््स््क 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
e-mail: prashant.rane86@gov.in दुरध्वनी क्र: (022) २२०२८१०७ 


क्र.मत्स्यआ-२०२१/प्र.क्र.८५/पदुम-१२ दिनांक :- ३० जून, २०२२. 


वाचा :- कृषि व पदुम विभाग शासन आदेश क्र. मत्स्यआ-२०२१/प्र.क्र.८५/पदुम-१२, 
दि.१७ जून, २०२२ 
शासन आदेशा :- 


मत्स्यव्यवसाय विभागातील पुढील सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, गट-क यांना 
मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, गट-ब (तांत्रिक) या पदावर रु.९३००-३४८०० (ग्रेड पे ४४००) (६व्या 
वेतन आयोगानुसार ), एस-१५ रु.४१८००-१३२३०० (७ व्या वेतन आयोगानुसार ) या वेतनश्रेणीत Rea 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून खाळील अधिकाऱ्यांना 
पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे सध्या धारण करीत | वाटप पदोन्नतीने अभिप्राय 
नाव असलेले पद झालेला नियुक्तीचे पद 
महसूली 
विभागीय 
संवर्ग 
pa | 2 3 8 4 & 
7 श्री.अ.ना.जावळे | सहाय्यक मुंबई प्रशिक्षण व विस्तार | रिक्‍त पदी 
मत्स्यव्यवसाय अधिकारी, गट-ब 
विकास अधिकारी, (तांत्रिक, आयुक्‍त 
मुंबई उपनगर. मत्स्यव्यवसाय यांचे 
कार्यालय, मुंबई 
2. श्री.जि.द.सावंत | सहाय्यक पुणे मत्स्यव्यवसाय रिक्‍त पदी 
मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी, 
विकास अधिकारी, गट-ब (तांत्रिक), 
शासकीय मत्स्यबीज रत्नागिरी 
उत्पादन केंद्र, धोम, 
जि.सातारा. 


शासन आदेशा क्रमांकः मत्स्यआ-२०२१/प्र.क्र.८ ५/पदुम-१२ 


२. उपरोक्त पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकार्‍्यांपैकी श्री. अ. ना. जावळे, सहाय्यक 
मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्या पदस्थापनेमध्ये खालील प्रमाणे अंशात: बदल 
करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नावा सध्या धारण | वाटप झालेला | पदोन्नतीने नियुक्तीचे | अभिप्राय 
क्र. करीत असलेले | महसूली पद 
पद विभागीय संवर्ग 
1१ २ ३ 8 4 & 
| . _ श्री.अ.ना.जावळे | सहाय्यक मुंबई मत्स्यव्यवसाय Rea पदी 
मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी , 
विकास अधिकारी, गट-ब (तांत्रिक), 
मुंबई उपनगर. सहाय्यक आयुक्‍त 
मत्स्यव्यवसाय यांचे 
कार्यालय, मुंबई शहर 


३. कृषिव पदुम विभाग शासन आदेशा क्र. मत्स्यआ-२०२१/प्र.क्र.८५/पदुम-१२, दि.१७ जून, २०२२ 

मधील सर्व अटी व शर्ती तशाच लागू राहतील. 

8. सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६३०१७२२१३२१०१ असा आहे. हा STAT 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


h . Digitally signed by Sh Jagannath Shast 
S 7 r | Nn | Va S pseud area 8c 1 dOF5f1 35a08db96d9d5 1605 
24548: 1281822, postalCode=410210, st=Maharashtr 
J t h S h t 10९ 02f19ac7e7ab3a50d817c95cf483e33229cfOcbb032 
AQGANNATN 305001 ळीत 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (मत्स्य), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
७. प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, सर्व 
८. सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (तांत्रिक), सर्व 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१०.मा.मंत्री (मत्स्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११.मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई यांचेमार्फत) 
१३.लेखा व कोषागार अधिकारी. मुंबई 
१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा/कोल्हापूर. 
१५.निवडनस्ती पदुम-१२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


